RNINo . MAHBIL /13/ 2/ 2011 - TC 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 

शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ नाशिक विभागीय 

विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ७, अंक - ३३ ] 


मंगळवार , जुलै १० , २०१८ / आषाढ १ ९ , शके १ ९ ४० 


[ पृष्ठे ०२ 


असाधारण क्रमांक ३३ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 
वाचले.- (१ ) मुख्याधिकारी, नगरपरिषद , जामनेर यांचे पत्र क्रमांक नपजा/ साप्र/ आरआर -४३२/ २०१८, दिनांक १ जून २०१८ . 

( २) या कार्यालयाकडील नोटिस क्रमांक पालिका-३/ कावि-५१२ / २०१८, दिनांक २५ जून २०१८ . 


( ३ ) दिनांक २ जुलै २०१८ रोजी घेण्यात आलेली मा . जिल्हाधिकारी यांचेकडील सुनावणी. 


( ४ ) महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ चे कलम १६ ( १- ड) ( अ) (ब). 


आदेश 


क्रमांक पालिका -३ / कावि-५१२/ २०१८.- जळगाव जिल्ह्यातील जामनेर नगरपरिषदेची सार्वत्रिक निवडणूक दिनांक ७ एप्रिल २०१८ व दिनांक 
११ एप्रिल २०१८ रोजी झालेली असून , सदर निवडणुकीची मतमोजणी दिनांक १२ एप्रिल २०१८ रोजी झालेली आहे. 

तथापि , निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांनी निवडणूक खर्चाची माहिती शपथपत्रासह निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्यापासून तीस दिवसांच्या 
कालावधीमध्ये निवडणूक निर्णय अधिकारी, जामनेर नगरपरिषद यांचेकडेस सादर करणे आवश्यक होते . त्याअनुषंगाने पुढील नमूद केलेल्या 
उमेदवारांनी निवडणूक कालावधीत केलेल्या खर्चाची माहिती प्रतिज्ञापत्रासह निवडणूक निर्णय अधिकारी, जामनेर नगरपरिषद , जामनेर यांच्याकडेस 
विहित मुदतीत सादर केले नसलेबाबत मुख्याधिकारी, जामनेर नगरपरिषद , जामनेर यांनी या कार्यालयास अहवाल सादर केलेला आहे . 

त्याअनुषंगाने पुढील नमूद केलेल्या उमेदवारांना त्यांचेम्हणणेमांडणेकामी उपोद्घातातील नमूद अ. क्र . २ अन्वये नोटिस देण्यात येऊन दिनांक 
२ जुलै २०१८ रोजी सुनावणी घेण्यात आली, परंतु सदर सुनावणीस सदरचे उमेदवार हे गैरहजर आढळले, तसेच त्यांनी त्यांचा लेखी खुलासाही या 
कार्यालयास सादर केलेला नाही. 


. 


यास्तव, पुढील नमूद केलेल्या उमेदवारांना त्यांनी निवडणूक कालावधीत केलेल्या खर्चाची माहिती विहित मुदतीत प्रतिज्ञापत्रासह निवडणूक निर्णय 
अधिकारी , जामनेर नगरपरिषद यांच्याकडेस सादर न केल्यामुळे त्यांना महाराष्ट्र महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , 
१९ ६५ चे कलम १६ (१-ड) ( अ) (ब ) अन्वये निवडणुकीचा निकाल झाल्यापासून (दिनांक १२ एप्रिल २०१८ पासून) तीन वर्षांसाठी अनर्ह ठरविण्यात येत 
आहे. 


वि ( एच ) २१५ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, जुलै १०, २०१८ / आषाढ १९ , शके १ ९ ४० 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


उमेदवारांचे नाव 


१ 


२ 


१ 


सावळे यशवंत सुकदेव , राहणार जामनेर 


२ 


बावस्कर सुनिल दगडु , राहणार जामनेर 


سه 


सुरळकर उषा गोपाळ , राहणार जामनेर 


किशोर राजे निंबाळकर, 
जिल्हाधिकारी, जळगाव. 


जळगाव, ३ जुलै २०१८ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI. SANJAY BABURAO WAICHAL , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS, PRISON COMPOUND, YERAWADA, PUNE- 411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006. EDITOR : SHRI. SANJAY BABURAO WAICHAL. 


. 


